अंगणवाडयामधील मुलांसाठी शालेय शिक्षण संच 
पुरविणे (PSE Kits) अंतर्गत बौध्दीक खेळणी, पझल 
गेम्स, शैक्षणिक खेळणी,इ.खरेदी करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.९०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा :- १) केंद्र शासनाचे (म.व बा.वि.वि.) पत्र क्रमांक 0)-॥-१४/५७/२०१५-९७)-॥, दिनांक २७ YMG २०१६ 

२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/का.७/५१३६/ 

२०१६-१७/नवी मुंबई, दिनांक २ जानेवारी, २०१७ 
3) महिला व बाल विकास विभाग,पत्र क्रमांक एबावि-२०१६/प्र.क्र.३१०/का.६, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 
४) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/पुर्व शालेय शिक्षण/ 
२०१६-१७/७८६, दिनांक १४ मार्च २०१७ 

प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिलांच्या व बालकांच्या विकासाच्या विविध योजना राबविण्यात 
येतात. ० ते ६ वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत 
आहे. अंगणवाडयामधील मुलांसाठी शाळेय शिक्षण संच पुरविणे (PSE Kits) या बाबीसाठी सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र 
शासनाने रुपये ५४८८.९५ लाख इतक्या निधीचा APIP मंजूर केला आहे. सदर निधीमधुन पूर्व शालेय शिक्षण संच :- 
बौध्दीक खेळणी, पझल गेम्स, शैक्षणिक खेळणी, इ. खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या पत्रानुसार 
बौध्दीक खेळणी, पझल गेम्स, शैक्षणिक खेळणी, इ. खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द केली असून मे.वैष्णवी 
औद्यौगिक सहकारी संस्था, मर्यादित अहमदनगर हयांनी सर्वात कमी दर आकारला असल्यामुळे ते 1१ 
निविदाधारक ठरलेले असल्याचे कळविले आहे. मे.वैष्णवी औद्यौगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, अहमदनगर 
यांच्याकडून रुपये ५,२५,२९,२६७/- इतक्या रक्कमेची बौध्दीक खेळणी, पझल गेम्स, शैक्षणिक खेळणी, इ. खरेदी 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या पत्रानुसार 
बौध्दीक खेळणी, पझल गेम्स, शैक्षणिक खेळणी, इ. खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द केली असून मे.वैष्णवी 
औद्यौगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, अहमदनगर हयांनी सर्वात कमी दर आकारला असल्यामुळे ते ।_१ निविदा 
धारक ठरलेले असल्याचे कळविले आहे. मे.वैष्णवी औद्यौगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, अहमदनगर यांच्याकडून 
रुपये ५,२५,२९,२६७/- (रुपये पाच कोटी पंचवीस लाख एकोणत्तीस हजार sal सदुसष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेची 
खालीलप्रमाणे बौध्दीक खेळणी, पझल गेम्स, शैक्षणिक खेळणी, इ. खरेदी करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.९०/का.६ 


अ. वस्तुचे नाव  । प्रति नग| अंगणवाडी मिनी एकुण पुरवठा | एकुण किमत 


क्र. दर केंद्राची | अंगणवाडी | करावयाचे नग 
संख्या केंद्राची 
संख्या 
| Multi shape &| २०० ४४८९६ ५४२३ | ९५२१५ १,९०,४३,००० 
Multi color ८९७९२--५४२३ 


Toeer ring set 
( प्रति अंगणवाडी 
-२ नग, मिनी 
अंगणवाडी १ नग 
प्रमाणे पुरवठा) 


२ Multi shape १८१ १८५००७ ३,३४,८६,२६७ 
plastic Block १७९५८४--५४२२ 
set 

( प्रति अंगणवाडी 
४ नग,मिनी 
अंगणवाडी १ नग 
प्रमाणे पुरवठा) 


एकुण ५,२५,२९,२६७ 


यासंदर्भातील अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे राहतील. 
सदर खरेदी करतांना ई-निविदेतील अटी व शर्तीचे पालन तंतोतंत करावे. तसेच ई-निविदेत स्पष्ट 
केल्याप्रमाणे (5069108101 प्रमाणे) पुरवठा केला जाईल याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 
सदरचा निधी शासनाच्या विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येईल. 
पुरवठादाराने वरीलप्रमाणे वरील वस्तुंचा पुरवठा प्रकल्पस्तरापर्यंत करावा. पुरवठाधारकाकडून साहित्य 
विहित कालावधीत संबंधितांना प्राप्त होण्यासाठी पुरवठा करण्याचा अंतिम दिनांक पुरवठाधारकास 
बंधनकारक करण्यात यावा. 
वरील वस्तूंचा पुरवठा उपलब्ध तरतूदीतून विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. पुरवठादाराने 
मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या गुणवत्तेनुसार वरील वस्तूंचा प्रकल्प स्तरापर्यंत पुरवठा 
केला आहे. याबाबतची खात्री करण्यात यावी. तसेच सदर पुरवठा केलेल्या बाबीवर आयसीडीएस अंतर्गत 
वापरासाठी / शासनामार्फत पुरवठा असा शिक्का मारलेला किंवा HAG लावलेला असावा. वरील वस्तूंचे 
वाटप / पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास व लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांची राहील. 
हया योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना पोहचावा, यादृष्टीने स्वयंस्पष्ट माहिती अंगणवाडीतील नोंदवहीमध्ये 
उत्पादनाचा दिनांक / एकूण पुरवठा / एकूण उपयोग याबाबतची योग्य नोंद ठेवणे, इत्यादी बाबत उचित 
मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी 
द्याव्यात. 
सदर आदेशानुसार प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला आहे, याची खात्री झाल्यावरच देयक अदा करण्यात यावे. 
यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई हे जबाबदार राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.९०/का.६ 


७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी 
धोरणातीळ तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
८) निविदा धारकानी निविदा भरताना साहित्यांचा जो नुमना आयुक्‍तालयास सादर केलेला आहे त्याच 
साहित्याचा पुरवठा, पुरवठा धारकाकडून करण्यात आलेला आहे याची SEAN करुन घेण्यात यावी. 
सदर खर्च सन २०१७-१८ साठी मंजूर केलेल्या खालील लेखाशिर्षामधुन भागविण्यात यावा. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेला निधी 
२२३६१९७२ (केद्र) ३१-सहायक अनुदान ३१५.१७ 
२२३६१९८१ (राज्य) ३१-सहायक अनुदान २१०.१२ 
एकुण ५२५.२९ 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६८/२०१७/व्यय-६, 
दिनांक १७/०३/२०१७ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११५२८००८४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing eater rte a 
Ramchandra Gujar “sn 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व जिल्हाधिकारी 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, ( जि.प.), 

) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / आदिवासी / नागरी) प्रकल्प 
) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 

महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


११9 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


See Tao LTS आयला जद. Cw 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.९०/का.६ 


१६) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणालीवर निधी आयुक्‍्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई 
यांना वितरीत करावा. 
१७) वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) मे. वैष्णवी औद्यौगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, अहमदनगर 
१९) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


